RNI No.MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक ६८ ] 


सोमवार , जून ७ , २०२१ / ज्येष्ठ १७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १४७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 


दिनांक ७ जून २०२१ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियम , २०११ . 


क्रमांक शाशैशु -२०१ ९ / प्र.क्र . ५७ ( भाग -१ ) /१९/एस.एम . ६. — ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियम , २०११ 
( २०१४ चा महा . ७ ) मधील कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन अधिसूचना , शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभाग क्र . शाशैशु -२०१ ९ / प्र.क्र .५७ / १ ९ / एस.एम. - ६ , दिनांक २० फेब्रुवारी २०२० अन्वये या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी पुनरीक्षण 
समितीचे गठण करण्यात आले असून , श्री . ए . एम . ढवळे , माजी न्यायमूर्ती , उच्च न्यायालय यांची पुनरीक्षण समितीचे अध्यक्ष म्हणून व शिक्षण 
सहसंचालक ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) शिक्षण संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांची पुनरीक्षण समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून 
नियुक्ती करण्यात आली आहे . 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियम , २०११ ( २०१४ चा महा . ७ ) मधील कलम ७ चे पोट - कलम ( ४ ) व 
कलम ११ चे पोट - कलम ( २ ) मधील तरतुदीनुसार शासन निर्णय , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , क्र . शाशैशु २०१ ९ / प्र.क्र .५७ / १ ९ / एस एम -६ , 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२० अन्वये निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , निवड समितीने उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या खंड ( ख ) व ( ग ) या अन्वये नियुक्त करावयाच्या सदस्यांच्या नावांची शिफारस राज्य शासनास केली आहे . 


भाग चार - ब - १४७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून ७ , २०२१ / ज्येष्ठ १७ , शके १ ९ ४३ 


त्याअर्थी , आता , महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियम , २०११ ( २०१४ चा महा . ७ ) च्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) 
द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे शासन 
अधिसूचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.शाशैशु -२०१ ९ / प्र.क्र .५७ / १ ९ / एस.एम. - ६ , दि .२० फेब्रुवारी २०२० मध्ये सुधारणा करून खालील 
सदस्यांची नियुक्ती करीत आहे : 

अनुक्रमांक १ नंतर खालील नोंदी अंतर्भूत करण्यात येत आहेत 


१ . 


“ ( २ ) श्री . लहुराज नाथाजी गंडे , सनदी लेखापाल 


सदस्य 


( ३ ) श्री . एन . के . जरग , सेवानिवृत्त शिक्षण संचालक 


सदस्य 


२ . 


पदसिद्ध सदस्य सचिव यांचेशी संबंधित विद्यमान नोंद क्र . २ पुन्हा क्रमांकीत करून नोंद क्र . ४ अशी करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


इ . मु . काझी , 


शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून ७ , २०२१ / ज्येष्ठ १७ , शके १ ९ ४३ 


3 3 


SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 7th June 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA EDUCATIONAL INSTITUTIONS ( REGULATION OF FEES ) ACT , 2011 . 


No. Shashaishu - 2019 / C.R . 57 ( part - 1 ) /19/SM-6.—Whereas the Government of Maharashtra 
has constituted a Revision Committee in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 11 of the Maharashtra Educational Institutions ( Regulation of Fee ) Act , 2011 ( Mah . VII of 
2014 ) vide Government Notification , School Education and Sports Department , No. Shashaishu 
2019 / CR 57 / 19 / SM - 6 , dated the 20th February 2020 appointed Shri . A. M. Dhavale , a retired High 
Court Judge as a Chairperson and the Joint Director of Education , ( Secondary and Higher 
Secondary ) , Directorate of Education , Maharashtra State , Pune as the Ex - Officio Member 
Secretary , of the Revision Committee , for the purposes of the said Act ; 


And whereas , the Selection Committee has been constituted under sub - section ( 4 ) of section 7 
and under sub - section ( 2 ) of section 11 of the said Act by the Government Resolution , School 
Education and Sports Department , No. Shashaishu - 2019 / C.R . 57 / 19 / SM - 6 , dated the 27th February 
2020 ; 


And whereas , the Selection Committee recommended the names of the members to be 
appointed under clauses ( 6 ) and ( c ) of sub - section ( 1 ) of section 11 of the said Act to the State 
Government as required under sub - section ( 2 ) of section 11 of the said Act ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 11 of the 
Maharashtra Educational Institutions ( Regulation of Fee ) Act , 2011 ( Mah . VII of 2014 ) and of all 
other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby amends the 
Government Notification , School Education and Sports Department , Shashaishu - 2019 / CR 57 / 19 / 
SM - 6 , dated the 20th February 2020 issued by the School Education and Sports Department , to 
appoint the Members , as follows , namely : 

1. After entry 1 the following entries shall be inserted , namely : 


Member 


" 2. Shri Lahuraj Nathaji Gande 

Chartered Accountant 


Member . ” 


3. Shri N. K. Jarag , Retired 

Education Director 


2. Existing entry 2 relating to the Ex - Officio Member - Secretary shall be re - numbered as 
entry 4 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Ι . Μ . ΚΑΖΙ , , 
Joint Secretary to Government . 


भाग चार - ब - १४७-१अ 

- 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून ७ , २०२१ / ज्येष्ठ १७ , शके १ ९ ४३ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ जून २०२१ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियम , २०११ . 


क्रमांक शाशैशु . २०१ ९ / प्र.क्र . ५७ ( भाग -१ ) /१९/एस.एम.-६.—ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियम , २०११ 
( २०१४ चा महा . ७ ) मधील कलम ७ चे पोट - कलम ( ४ ) व ११ चे पोट - कलम ( २ ) मधील तरतुदीनुसार शासन निर्णय , शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग , क्र . शाशैशु . २०१ ९ / प्र.क्र .५७ / १ ९ / एस . एम . - ६ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२० अन्वये निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , निवड समितीने उक्त अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट - कलम ( ३ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ७ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( ग ) व ( घ ) या अन्वये नियुक्त करावयाच्या सदस्यांच्या नावांची शिफारस राज्य शासनास केली आहे . 


त्याअर्थी , आता , महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियमन ) अधिनियम , २०११ ( २०१४ चा महा . ७ ) च्या कलम ७ च्या पोट - कलम ( १ ) 
द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे पुढीलप्रमाणे 
विभागीय शुल्क नियामक समिती गठीत करीत आहे : 


( एक ) विभागीय 


१ . 


अध्यक्ष 


२ . 


सदस्य 


शुल्क 

नियामक समिती , मुंबई 
श्री . शशीकांत भा . सावळे , सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश 
विभागीय अध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) 
शिक्षण मंडळ , मुंबई . 
श्री . मुकेश सोनावणे , सनदी लेखापाल 
श्री . महावीर दा . माने , सेवानिवृत्त शिक्षण संचालक 
प्रादेशिक शिक्षण उप संचालक ( विभागीय शिक्षण उप संचालक , मुंबई ) 


३ . 


सदस्य 


४ . 


सदस्य 


५ . 


पदसिद्ध सदस्य सचिव 


१ . 


अध्यक्ष 


२ . 


सदस्य 


( दोन ) विभागीय शुल्क नियामक समिती , पुणे 

श्री . विवेक वा . हुड , सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश 
विभागीय अध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) 
शिक्षण मंडळ , पुणे . 
श्री.अभिजीत शि . महाले , सनदी लेखापाल 
श्री . गंगाधर कुं . म्हमाणे , सेवानिवृत्त संचालक 
प्रादेशिक शिक्षण उप संचालक ( विभागीय शिक्षण उप संचालक , पुणे ) 


३ . 


सदस्य 


४ . 


सदस्य 


पदसिद्ध सदस्य सचिव 


अध्यक्ष 


सदस्य 


( तीन ) विभागीय शुल्क नियामक समिती , नाशिक 

१ . श्री.एस.डी. दिग्रसकर , सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश 
२ . 

विभागीय अध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) 

शिक्षण मंडळ , नाशिक . 
३ . श्री . पंकज महाले , सनदी लेखापाल 

प्रादेशिक शिक्षण उप संचालक ( विभागीय शिक्षण उप संचालक , नाशिक ) 


सदस्य 


पदसिद्ध सदस्य सचिव 


अध्यक्ष 


२ . 


सदस्य 


( चार ) विभागीय शुल्क नियामक समिती , नागपूर 
१ . श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी , सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश 

विभागीय अध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) 
शिक्षण मंडळ , नागपूर . 
श्री . अक्षय वि . गुल्हाणे , सनदी लेखापाल 
श्री चंद्रमणी रा . बोरकर , सेवानिवृत्त शिक्षण संचालक 
प्रादेशिक शिक्षण उप संचालक ( विभागीय शिक्षण उप संचालक , नागपूर ) 


३ . 


सदस्य 


४ . 


सदस्य 


५ . 


पदसिद्ध सदस्य सचिव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून ७ , २०२१ / ज्येष्ठ १७ , शके १ ९ ४३ 


अध्यक्ष 


२ . 


सदस्य 


( पाच ) विभागीय शुल्क नियामक समिती , औरंगाबाद 
१ . 

श्री . किशोर रा . चौधरी , सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश 
विभागीय अध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) 
शिक्षण मंडळ , औरंगाबाद . 
श्री . राजकुमार इं . कोठारी , सनदी लेखापाल 
श्री . राजेद्र वि . गोधने , सेवानिवृत्त शिक्षण सहसंचालक 
प्रादेशिक शिक्षण उप संचालक ( विभागीय शिक्षण उप संचालक , औरंगाबाद ) 


३ . 


सदस्य 


४ . 


सदस्य 


पदसिद्ध सदस्य सचिव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


इ . मु . काझी , 


शासनाचे सहसचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून ७ , २०२१ / ज्येष्ठ १७ , शके १ ९ ४३ 


SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 7th June 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA EDUCATIONAL INSTITUTIONS ( REGULATION OF FEES ) ACT , 2011 . 


No. Shashaishu - 2019 / C.R . 57 ( part - 1 ) /19/SM-6.—Whereas the Selection Committee has been 
constituted under sub - section ( 4 ) of section 7 and under sub - section ( 2 ) of section 11 of the 
Maharashtra Educational Institutions ( Regulation of Fee ) Act , 2011 ( Mah . VII of 2014 ) by the 
Government Resolution , School Education and Sports Department , No. Shashaishu - 2019 / C.R . 57 / 
19 / SM - 6 , dated the 27th February 2020 ; 


And whereas , the Selection Committee recommended the names of the members to be 
appointed under clauses ( c ) and ( d ) of sub - section ( 2 ) of section 7 of the said Act to the State 
Government as required under sub - section ( 3 ) of section 7 of the said Act ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 7 of the 
Maharashtra Educational Institutions ( Regulation of Fee ) Act , 2011 ( Mah . VII of 2014 ) and of all 
other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby constitutes a 
Divisional Fee Regulatory Commitees , as follows , namely : 

1. The Divisional Fee Regulatory Committee , Mumbai . 


Name 


Designation 


Sr. 
No. 


Chairperson 

Member 


( 1 ) Shri . Shashikant B. Savale , Retired District Judge 
( 2 ) Divisional Chairman of the Maharashtra State Board of 

Secondary and Higher Secondary Education , Mumbai . 
( 3 ) Shri Mukesh Sonavane , Chartered Accountant 
( 4 ) Shri Mahavir D. Mane , Retired Director of Education 
( 5 ) Regional Deputy Director of Education , ( Divisional Deputy 

Director of Education , Mumbai ) . 


Member 
Member 

Ex - officio 
Member - Secretary . 


2. The Divisional Fee Regulatory Committee , Pune . 


Name 


Designation 


Sr. 
No. 


Chairperson 

Member 


( 1 ) Shri Vivek W. Hood Retired District Judge 
( 2 ) Divisional Chairman of the Maharashtra State Board of 

Secondary and Higher Secondary Education , Pune . 
( 3 ) Shri Abhijeet S. Mahale , Chartered Accountant 
( 4 ) Shri Gangadhar K. Mhamane , Retired Director of Education 
( 5 ) Regional Deputy Director of Education , ( Divisional Deputy 

Director of Education , Pune ) . 


Member 
Member 

Ex - officio 
Member - Secretary . 


3. The Divisional Fee Regulatory Committee , Nashik . 


Name 


Designation 


Sr. 
No. 


Chairperson 

Member 


( 1 ) Shri S. D. Digraskar , Retired District Judge 
( 2 ) Divisional Chairman of the Maharashtra State Board of 

Secondary and Higher Secondary Education , Nashik . 
( 3 ) Shri Pankaj Mahale , Chartered Accountant 
( 4 ) Regional Deputy Director of Education , ( Divisional Deputy 

Director of Education , Nashik ) . 


Member 

Ex - officio 
Member - Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून ७ , २०२१ / ज्येष्ठ १७ , शके १ ९ ४३ 


4. The Divisional Fee Regulatory Committee , Nagpur . 


Name 


Sr. 
No. 


Designation 


Chairperson 

Member 


( 1 ) Shri V. T. Suryavanshi , Retired District Judge 
( 2 ) Divisional Chairman of the Maharashtra State Board of 

Secondary and Higher Secondary Education , Nagpur . 
( 3 ) Shri Akshay V. Gulhane , Chartered Accountant 
( 4 ) Shri Chandramani R. Borkar , Retired Director of Education 
( 5 ) Regional Deputy Director of Education , ( Divisional Deputy 

Director of Education , Nagpur ) . 


Member 
Member 

Ex - officio 
Member - Secretary . 


5. The Divisional Fee Regulatory Committee , Aurangabad . 


Name 


Designation 


Sr. 
No. 


Chairperson 

Member 


( 1 ) Shri Kishor R. Chaudhari , Retired District Judge 
( 2 ) Divisional Chairman of the Maharashtra State Board of 

Secondary and Higher Secondary Education , Aurangabad . 
( 3 ) Shri Rajkumar I. Kothari , Chartered Accountant 
( 4 ) Shri Rajendra V. Godhane , Retired Director of Education 
( 5 ) Regional Deputy Director of Education , ( Divisional Deputy 

Director of Education , Aurangabad ) . 


Member 
Member 

Ex - officio 
Member - Secretary . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


I. M. KAZI , 


Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


